वाचा - 
१) 
२) 
३) 
¥) 

प्रस्तावना :- 


वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या देयकांची परिगणना 
करताना वजाती करावयाच्या नादेय बाबी. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.३५/राकावि-२ 
गोकुलदास तेजपाल रूग्णालय आवार, संकूल इमारत 
१० वा मजला बी-विंग, मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक : १९ जुले, २०२२ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, 
दिनांक १९ मार्च, २००५. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०१९/प्र.क्र.२३६/राकावि-२, 
दिनांक २७ मार्च, २०२०. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०२०/प्र.क्र.६६/राकावि-२, दिनांक १७ 
डिसेंबर, २०२०. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. वैखप्र-२०२०/प्र.क्र.६६/राकावि-२, 
दिनांक ३० एप्रिल, २०२१. 


शासकीय अधिकारी/कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय यांच्या खाजगी तसेच शासनमान्य खाजगी 
रुग्णालयातील उपचार खर्चाची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती संदर्भात वैद्यकीय देयकांची नियमानुसार परिगणना करताना 
वजाती करण्याकरिता ना-देय बाबींची यादी प्रसिध्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आता, 


सदर are निर्णयान्वये “ना-देय बाबींची (NON- ADMISSIBLE ITEMS) यादी” 


खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे. वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या देयकांची परिगणना करण्यापूर्वी सदर यादीतील 
नादेय बाबींची वजाती करण्यात यावी. 


Non-Admissible Items 


1. Consumables: 


a. 
b. 


Blades like BP blades, lister blades, shaving blades, surgical blades etc. 

Wipes, tissue paper, masks-surgical/ nebulizer/high flow masks, tissue roll, caps, 
shoe cover, wet wipes/towels, stockings etc. 

Tooth pastes, Tooth powder, talcum powder, dusting powder etc. 

Oral care kit, extractors, brushes, mouth wash/rinse, 

Olive oil, massage oil, coconut oil, hair oil, paraffin jellies and other jellies, body 
spray, body lotion, honey etc. 

Madauet filters, bacterial filter, HME filter, water filters, air filters, any other 
filters, humidifiers etc. 

Gloves, pads, stockings, covers, gowns, bath cap /mask, towels, handloom etc. 


Disposable easy baths, disposable urine pots, tena beds, bath towels, bath gowns, 
instrument covers , floor mats or rugs etc. 


शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.३५/राकावि.२ 


i. 


Hand switching pencils, skin stapler, skin markers, cautery pad/tips, spirometer, 
nebulizer, glucometer, gluco-strips, mucus extractor, thermometer etc. 


2. Tonics and supplements 


a. 
b. 


€. 


Ayurvedic Tonics/supplements etc. 
Nutritional tonic and supplement etc. 


Protein powder, liquids, biscuits etc. 


3. QOther/miscellaneous charges 


a. 


-o £ 08 छ' 


Registration fees 

Miscellaneous charges 

Dietary charges 

Laundry charges, housekeeping charges etc. 
Injunction/ Intravenous fluid administration charges 
Blood transfusion supervision charges. 


२. हा शासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणांनादेखील लागू करण्यांत यावा, मात्र यापुर्वीची निर्णयीत ठरलेली 
प्रकरणे पुन्हा सुरु करण्यांत येऊ नये. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१३१५०७१४६८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Av AD -O 


Cc 
eS 


£53) ०9८ 
न आ. व मा म क का 


S 


Digitally signed by MAHESH MADHUKAR LAD 
M A H F S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=25beab36016c9d18b34e81 3ce2c51ae 
M A D H U KA R 3ba862f5ee940326a80ef8dfa067b2f3b, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2B0B7B24B48EA4D47E171EF81 
F64A0D535EBB08400DA6060265D4872BADAE 
| A ACA, cn=MAHESH MADHUKAR LAD 
Date: 2022.07.19 12:48:43 +05'30' 


महेश लाड 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व मंत्रालयीन विभाग), मंत्रालय, मुबई. 
मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.३५/राकावि.२ 


८ 
९ 
qo) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
११) सेंटलमेंट GRAM अँण्ड डायरेक्टर ऑफ GH HS रेकॉर्डस, पुणे 
१२) विभागीय आयुक्‍त (सवी, 
१३) जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे), 
१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद, 
१५) महालेखापाल-१ , (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१६) महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
१७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१८) सहसंचालक, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१९) चीफ ऑडिटर लोकल फंड्स अकाऊंटस, मुंबई. 
२०) सर्व कोषगार अधिकारी, 
२१ संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, 
२२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, 
२३) संचालक, आयुर्वेद, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


) 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 


२४) संचालक, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

२५) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल कॉर्पोरेशन, परेल, मुंबई, 
२६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई, 

२७) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी, 

२८) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (सवी, 

२९) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 

३० जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय (सवी, 

३१) प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 

३२) प्रोथोनेटरी व सिनियर मास्टर, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 

33) वित्त विभाग, (कार्यासन सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई, 

३४) व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई, 

३५) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना कार्यासन),मंत्राळय, मुंबई, 

३६) निवडनस्ती (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मंत्रालयीन विभागाच्या सर्व आस्थापना कार्यासनांना विनंती करण्यात येते की,त्यांनी सदर 
शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांच्या सर्व संबंधित कार्यासनांना पाठवाव्यात. तसेच, संबंधित कार्यासनाने 
त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांना पाठवाव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


